सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , सप्टेंबर १३ , २०२२ / भाद्रपद २२ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ३१७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ८ , अंक ११५ ( २ ) ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


जलसंपदा विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ 

अधिसूचना क्रमांक १ 

[ संदर्भ : कलम १ ( ३ ) ] 

वाचा ( १ ) क्र . सीडीए -२०१६ / ( प्र.क्र .१४५ / १६ ) लाक्षेवि ( कामे ) , अधिसूचना दि .२३ / ०३ / २०१६ 

( २ ) अधीक्षक अभियंता , सातारा पाटबंधारे प्रकल्प सिंचन मंडळ , सातारा यांचे जावक क्र.सापाप्रमं / प्रशा- ७ / जिहे 
कठापूर / २५ ९ ४ / २०२२ , दि . २७-५-२०२२ . 


भाग चार- ब - ३१७-१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


शुद्धीपत्र 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए -२०१६ / ( प्र . क्र .१४५ / १६ ) लाक्षेवि ( कामे ) , दि . २३/३/२०१६ . – महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलम १ च्या खंड ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 
आदेशानुसार व नावाने दि . २३/३/२०१६ च्या अधिसुचनेनुसार जिहे कठापूर उपसा सिंचन , ता . कोरेगाव , जि . सातारा येथील ७३७१ 
हेक्टर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले होते . सदर प्रकल्पास दि . ६/११/२०१७ अन्वये प्रथम सुप्रमा आणि दि . ३० / ८ / २०१ ९ अन्वये 
द्वितीय सुप्रमा प्राप्त झाली आहे . त्यामुळे अधिसूचित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात बदल झाला आहे . तसेच मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार 
को.प. बंधाऱ्यावरून उपसाद्वारे सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित असलेले क्षेत्र द्वितीय सुप्रमामध्ये बंदिस्त प्रणाली अंतर्गत प्रस्तावित 
झालेले असल्याने ४ को.प. बंधाऱ्यावरील उपसा क्षेत्र कमी झाले आहे . सदर झालेल्या बदलामुळे , दि . २३/३/२०१६ च्या अधिसुचनेनुसार 
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजने अंतर्गत असलेल्या ११ को.प. बंधाऱ्यांपैकी ( ७३७१ हेक्टर क्षेत्रापैकी ) पुढील विवरणपत्रातील 
स्तंभ क्र . ( ४ ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ४ को . प . बंधाऱ्यांवरील एकूण ३०६४ हेक्टर क्षेत्र निराधीसूचित ( Denotification ) करण्यात 
येत आहे . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर १३ , २०२२ / भाद्रपद २२ , शके १ ९ ४४ 

सद्यःस्थितीत क्र . सीडीए -२०२१ / ( प्र . क्र .१४६ / २०२१ ) लाक्षेवि ( कामे ) यानुसार ४ को . प . बंधाऱ्यांवरील अधिसूचित करण्यात 
येणारे क्षेत्र खालील विवरणपत्रात स्तंभ ( ५ ) दर्शविण्यात आले असून विनिर्दिष्ट केलेली अधिनियमाची कलमे स्तंभ ( ७ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या नियत दिनांकापासून लागू केल्याचे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

कै . लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना ( जिहे कठापूर ) , जि . सातारा 


२ 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ . 

२ . 


३ . 


४ . 


प्रकल्पाचे नाव 


( २ ) 

को . प . बंधारा , राउतवाडी 


को . प . बंधारा , दहिवडी 
( भटकीमळा ) . 

को . प . बंधारा , पळशी - ५ 


को . प . बंधारा , म्हसवड 

( सर्किटहाऊस ) . 


एकूण 


दि .२३.३.२०१६ 
अन्वये 


अधिसूचित केलेले 
लाभक्षेत्र 

( ३ ) 

७ ९ १ हे . 

५५४ हे . 


१२६६ हे . 

५८० हे . 

३१ ९ १ हे . 


निराधिसूचित 

( Denotification ) 

करावयाचे क्षेत्र 


( ४ ) 

७६० हेक्टर 

५३२ हेक्टर 


१२१६ हेक्टर 

५५६ हेक्टर 

३०६४ हे . 


उर्वरीत कायम | लागू करावयाची नियत दिनांक 
अधिसूचित कलमे 

ठेवावयाचे 

क्षेत्र 

( ५ ) 

३१ हे . 

२२ हे . 


५० हे . 

२४ हे . 


१२७ हे . 


( ६ ) 

सर्व कलमे 

सर्व कलमे 


सर्व कलमे 

सर्व कलमे 


सर्व कलमे 


( ७ ) 

१३.९ .२०२२ 

१३.९ .२०२२ 


१३.९ .२०२२ 

१३.९ .२०२२ 


१३.९ .२०२२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

जया पोतदार , 
शासनाचे उप सचिव . 


Sr. 

No. 


( 1 ) 

1 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर १३ , २०२२ / भाद्रपद २२ , शके १ ९ ४४ 

WATER RESOURCES DEPARTMENT 


2 . 


CORRIGENDUM 

MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ( MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA - 2016 / ( C.R . 145/16 ) / CAD ( Works ) , dated 23 / 3 / 2016. - by order of the Governor of 
Maharashtra , in exercise of the powers vested under Clause 3 of Section 1 of the Maharashtra 
Irrigation System Management by Farmers Act , 2005 , Total 7371 Ha . area in Jihe Kathapur 
Lift Irrigation was notified as per notification dated 23/3/2016 . This project has received first 
Administrative Approval on 6/11/2017 and second Revised Administrative Approval on 30/8/2019 . 
Hence , there has been a change in the notified area . Also , according to the original administrative 
approval . Due to the said change , as per notification dated 23/3/2016 out of 11 K.T.Weirs ( out of 7371 
hectare area ) under Jihe Kathapur Lift Irrigation in the following statement column No. ( 4 ) Total 
area of 3064 hectares irrigation from K.T.Weir by Lift is brought under pipe distribution network in 
second Revised Administrative Approval is being denotified . 


3 . 


Currently No. As per CDA - 2021 / ( C.R.146 / 2021 ) / CAD ( Works ) , on 4 K.T.weirs the areas to be 
notified on following statements are indicated in column ( 5 ) of the statement below and the specified 
sections of the Act are hereby notified to come into force from the due date specified in column ( 7 ) . 
Guruvarya Late Laxmanraoji Inamdaar Lift Irrigation Scheme , 

Jihe Kathapur , Dist . Satara 

Command Command Balance Sections 

Area 

Notified 

brought 

into force 

to be 
Denotified 

Command 
Area 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 13th September 2022 

NOTIFICATION NO . 1 

[ See Section 1 ( 3 ) ] 


Read ( 1 ) CDA 2016 / ( 145/16 ) CAD ( Works ) , Notification No. 1 , published in the 
Maharashtra state Gazette , dated 23rd March 2016 . 


( 2 ) 

K. T. W. , 
Routwadi . 


( 2 ) Letter of Superitending Engineer , Satara Irrigation Project Circle , Satara , 
No. SPPM / ADM - 7 / Jihe Kathapur / 2594 / 2022 , Dated 27th May 2022 . 


Name of 

Irrigation Project 


K. T. W. , 

Palashi -5 . 


K. T. W. , 
Dahiwadi 
( Bhatkimala . ) 


Area as per 

Notification , 
dated 
23/3/2016 
( 3 ) 

791 Ha . 


554 Ha . 


1266 Ha . 


( 4 ) 

760 Ha . 


532 Ha . 


1216 Ha . 


( 5 ) 

31 Ha . 


22 Ha . 


50 Ha . 


( 6 ) 
All Sections 


३ 


Appointed 
date 


( 7 ) 
13.9.2022 


All Sections 13.9.2022 


All Sections 13.9.2022 


४ 


Sr. 

No. 


( 1 ) 


4 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर १३ , २०२२ / भाद्रपद २२ , शके १ ९ ४४ 

Guruvarya Late Laxmanraoji Inamdaar Lift Irrigation Scheme , 

Jihe Kathapur , Dist . Satara 

Command 


Name of 

Irrigation Project 


( 2 ) 

K. T. W. , 
Mhaswad ( Circuit 

House ) . 


Total 


Area as per 

Notification , 

dated 
23/3/2016 

( 3 ) 

580 Ha . 


3191 Ha . 


Command Balance 

Area 

Notified 

to be 
Denotified 

Command 
Area 


( 4 ) 

556 Ha . 


3064 Ha . 


( 5 ) 

24 Ha . 


127 Ha . 


Sections 

brought 

into force 


Appointed 
date 


( 6 ) 

( 7 ) 

All Sections 13.9.2022 


All Sections | 13.9.2022 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JAYA POTADAR , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


